राज्यातील विनाअनुदानित खाजगी तंत्रनिकेतने आणि 
महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाशी संलग्न संस्था याद्वारे 
चालविण्यात येणाऱ्या तंत्र शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची फी 
निश्चिती करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत - 
शुद्धीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. संकिर्ण-२०२३/(प्र.क्र.६४/२३)/तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ०७ नोव्हेंबर २०२३. 
संदर्भ : - 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२३/(प्र.क्र. ६४/२३)/तांशि-५,दि.०८.०६.२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त नमुद दिनांक ०८.०६.२०२३ रोजीचे शासन निर्णयामधील (ख) समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांचा 
पदावधी व त्यांच्या सेवाशर्ती मध्ये अनु.क्र. १ वरील तरतुद खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावी :- 
(१) फी निश्चिती समितीच्या सदस्याचा पदावधी हा, त्यांच्या नामनिर्देशानाच्या दिनांकापासून पाच वर्षे इतका 
असेल आणि कोणत्याही कारणामुळे अगोदरच पद रिक्‍त होईल त्या बाबतीत, असे Raa पद उर्वरित 
कालावधीसाठी भरण्यात येईल. 


ऐवजी 
(१ फी निश्चिती समितीच्या अध्यक्ष व सदस्याचा पदावधी हा, त्यांच्या नामनिर्देशानाच्या दिनांकापासून पाच वर्षे 
इतका असेल आणि कोणत्याही कारणामुळे अगोदरच पद रिक्‍त होईल त्या बाबतीत, असे रिक्‍त पद उर्वरित 
कालावधीसाठी भरण्यात येईल. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०७१७२०५८८६०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AJAY VITTHAL KHARDE 
A AY V | TT H A | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=99f2d58601919f488f4e4b4238bd3f1 def1 3cbf3ed7d870c3ce707 
1566424603, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KHARDE Fate se aarracatae तं 
(अजय वि.खर्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
२. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय,मुंबई. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/(प्र.क्र.६४/२३)/तांशि-५ 


3. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय,मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय,मुंबई. 


mone ७ & 


. प्रधान सचिव नि विधी परामर्शी, विधी व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय,मुंबई. 
. प्रधान सचिव/सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई. 

. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, 

. निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


